धर्मादाय आयुक्त व निबंधक भागीदारी संस्था यांच्या 
आस्थापनेवरील गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) 
मधील अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापना, बदली याबाबत 
सक्षम प्राधिकाऱ्यास शिफारशी करण्यासाठी नागरी 
सेवा मंडळ (१) स्थापन करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण २३१४/प्र.क्र.३७/कार्या.१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- १५ फेब्रुवारी, २०२१. 


पहा:- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र: एसआरव्ही-२०१४/ प्र.क्र.२६/१२ 
दि.३१.०१.२०१४ 
२) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २३१४/प्र.क्र.३७/कार्या.१ 
दि. २५.०३.२०१५ 
३) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २३१४/प्र.क्र.३७/कार्या.१ 
दि.०४.०२.२०२१. 


प्रस्तावना :- 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयानुसार, या विभागाच्या अधिनस्त 
असलेल्या, धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई आणि निबंधक भागीदारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या 
कार्यालयातील गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) मधील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या पदस्थापना, बदली याबाबत 
सक्षम प्राधिकाऱ्यास शिफारशी करण्यासाठी संदर्भ क्र.२ अन्वये, नागरी सेवा मंडळ (१) ची स्थापना करण्यात 
आली आहे. 


विधि व न्याय विभागामध्ये सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार हे पद कार्यरत असल्यास, त्यानुसार 
मंडळाच्या रचनेमध्ये बदल करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुषंगाने, संदर्भ क्र.३3 येथील शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात आला होता. तथापि, संदर्भ क्र.२ येथील विभागाच्या शासन निर्णयातील नागरी सेवा मंडळ (9) च्या 
रचनेमध्ये बदल करणे आवश्‍यक असल्यामुळे तसेच, संदर्भ क्र.३ येथील विभागाच्या शासन निर्णयामध्ये त्रुटी 
राहिल्यामुळे, संदर्भ क्र.२ व संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये, निर्गमित करण्यात आलेले आदेश 
अधिक्रमित करुन नव्याने नागरी सेवा मंडळ (१) ची पुर्नरचना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


संदर्भ क्र.२ व संदर्भ क्र.३ येथीळ शासन निर्णयान्वये, निर्गमित करण्यात आलेले आदेश अधिक्रमित 
करुन खालीलप्रमाणे नव्याने नागरी सेवा मंडळ (१) ची पुर्नरचना करण्यात येत आहे :- 


नागरी सेवा मंडळ (9) 
हिं प्रधान सचिव व विधि परामर्शी अथवा अध्यक्ष 
सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार, विधि व न्याय 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई सदस्य 
निबंधक भागीदारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २३१४/प्र.क्र.३७/कार्या.१ 


२. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०२१५१५२४०२४३१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Mahendra 
DN: c=IN, 0=G 


Mahendra Sree sper 
Shantaram Pujari 20०7. 
(महेंद्र पुजारी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. राज्यमंत्री (विधि व न्याय) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. प्रधान सचिव व विधि परामर्शी, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
४. सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


५. धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
६. निबंधक भागीदारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
७. निवडनस्ती, का.१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


